संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, 
मुंबई यांनी गट-क संवर्गातील 
नेत्रचिकित्सा अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या 
अंशत: विनंती बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/प्र.क्र.५२४/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: १७ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- 
संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. संआसे/अनिका/कक्ष८अ/ 
नेचिअ/गट क /अंशत: बदली/१५६०/२०१९, दिनांक १४.०८,२०१९. 

शासन आदेशा:- 


संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/ पुणे यांच्याकडून दिनांक 
१४.०८२०१९ च्या प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे, 
यांच्या आस्थापनेवरील गट-क संवर्गातील नेत्रचिकित्सा अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या खालीलप्रमाणे 
विनंतीने अंशत: बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. नांव व पदनाम सध्याच्या पदस्थापनेचे | विनंतीने मागितलेले ठिकाण 
ठिकाण 
शि श्रीमती शोभा प्रकाश काळे TAT वाशिम जि.बाशिम प्रा.आ.के. जलंब जि.बुलढाणा 
व्य श्री.प्रकाश शंकरराव शिरभाते | उपजिल्हा रुग्णालय चिख प्रा.आ. के. लोणी जि.अमराव् 
जि.अमरावती 
३. शिश जिल्हा रुग्णालय अलिबाग | प्रा.आ.के.नेरळजि.रायगड 
जि.रायगड 
7 शतश उपजिल्हा रुग्णालय गेवराई | प्रा.आ.के. दुधना काळेगाव 
जि.बीड जि.जालना 


हे आदेशा महाराष्ट्र प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर बदली आदेश कर्मचाऱ्यांच्या विनंतीनुसार केल्या असल्यामुळे पदग्रहण अवधी व बदली 
प्रवासभत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली २०१९/ प्र.क्र.५२५/ सेवा-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201909171102592417 असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARCHANA VILAS 


ARCHAN #2 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=b17094004b015083dae757 


656e5d24847898197ddd6b0366a91 
A Vi LAS 77f097ed0887a, 
postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=b4e19876ab3eec36e 
WA [ZA D 3a3b988441648ab87470cdfe66b14c 
fbe7ac9bd770485c1, ou=PUBLIC 
HEALTH DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARCHANA 
VILAS WALZADE 
Date: 2019.09.17 16:22:08 +05'30' 


(अर्चना वालझाडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचाळक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/ पुणे 

संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, सर्व मंडळे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, (सवी 

जिल्हा कोषागार अधिकारी.(सर्वी 

वैद्यकीय अधिकारी (सवी 


८. सर्व संबंधीत कर्मचारी (मार्फत सर्व संचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई 


र्‌. 


यांच्यामार्फत) 
मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे स्वीय सहाय्यक. 


१०.मा.मंत्री (आरोग्य), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
११.निवड नस्ती (सेवा-५) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


